ज्ञापन:- 


निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी/इंग्रजी)परीक्षा-२०१७ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांचे नियतवाटप 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी- १५१८/प्र.क्र.१५६/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९४१७२ 
तारीख: २८नोव्हेंबर, २०१८ 


निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी/इंग्रजी), या गट ब (अराजपत्रित) पदावर नियुक्तीसाठी घेण्यात 
आलेल्या निम्नश्रेणी लघुलेखक परीक्षा - २०१७ चा अंतिम निकाल मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल 
केलेल्या रिट याचिका क्र.२०५३/२०१४ श्री.संजीव शुक्ला विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर संलग्न 
याचिका प्रकरणी होणाऱ्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस 
केलेल्या व निवडसूचीत Vardar करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे नियतवाटप सोबतच्या विवरणपत्र 
अ”व “ब” मध्ये नमुद केल्यानुसार त्यांच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागात व 
बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयात निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी/इंग्रजी) या रिक्‍त पदावर करण्यात 


येत आहे. 


२. सोबतच्या विवरणपत्र “अ” व “ब” मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांची नेमणूक पुढील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात यावी :- 


(१) 


सदर विवरणपत्रातील सर्व उमेदवारांनी दिनांक २८ डिसेंबर, २०१८ पर्यंत संबंधित 
विभाग/कार्यालयात afc: उपस्थित राहून अस्थायी नियुक्‍तीचा स्वीकार करणे 
MRA आहे. प्रस्तुत अस्थायी नियुक्तीसंदर्भात या मुदतीत उमेदवारांकडून काही उत्तर 
न आल्यास, त्यांचे नाव कोणतीही पूर्वसूचना न देता, या विभागाच्या/महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या निवडसूचीतून कमी करण्यात येईल. 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे केलेल्या अर्जातील कोणत्याही अर्हतेबाबतच्या दाव्याची 
तपासणी/पडताळणी आयोगाने केलेली नसल्याने, नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित 
रहाताना, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या जाहिरात क्रमांक : ७/२०१८, व ८/२०१८, 
दिनांक २५.१.२०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार वयोमर्यादेची तसेच शैक्षणिक आणि अन्य 
अटींची अर्हता दिनांक ०१.०५.२०१८ रोजी धारण केल्यासंदर्भातील खाली नमूद केलेली 
मूळ प्रमाणपत्रे उमेदवारांनी सोबत घेऊन जावीत. नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित 
रहाताना सदर प्रमाणपत्रांची साक्षांकित प्रत उमेदवाराजवळ असणे अत्यावश्‍यक आहे :- 
१) वय/जन्मदिनांक 
) अधिवास 
३) शौक्षणिक पात्रता 
) महिलांच्या आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या बाबत 
महिला आरक्षणासंदर्भात विहित केलेळे दिनांक १ एप्रिल, २०१६ किंवा 
तद्‌नंतरच्या दिनांकाचे प्रमाणपत्र 
५) मागासवर्गीय असल्यास जाती/जमातीबद्दल विहित नमुन्यात आणि विहित 
अधिकाऱ्याने दिलेले मूळ प्रमाणपत्र. तसेच संबंधित विभागीय जाती प्रमाणपत्र 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी-१५१८/प्र.क्र.१५६/१४-अ 


पडताळणी समिती यांनी दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र. अनुसूचित जाती व 
अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी उन्नत 
व प्रगत गटात (क्रिमीलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १ एप्रिळ, २०१६ किंवा 
तद्‌नंतरच्या दिनांकाचे प्रमाणपत्र. 

६) खेळाडू/झारीरिक अपंगत्व असल्यास, त्याबाबतचे सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले 
मूळ प्रमाणपत्र. 

७) निम्नश्रेणी लघुलेखक पदासाठी विहित केलेली मराठी लघुलेखनाची गती १०० 
शब्द प्रती मिनिट व मराठी टंकळेखनाची ३० शब्द प्रति मिनिट आणि इंग्रजी 
ळलघुळेखनाची गती १०० शब्द प्रती मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाची गती ४० शब्द 
प्रती मिनिट ही अर्हता धारण केल्याबाबतचे शासकीय परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र. 


(३) उमेदवारांच्या पात्रता विषयक म्हणजेच शिक्षण, वय, खेळाडू, शारीरिक अपंगत्व, जाती 
विषयक प्रमाणपत्र इत्यादीबाबतच्या मूळ प्रमाणपत्रांची पडताळणी आयोगाने तसेच या 
विभागाने केली नसल्यामुळे या सर्व बाबतीत नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी पडताळणी करणे 
आव्यक आहे. प्रस्तुत उमेदवारांचे शिक्षण, वय, खेळाडू असल्यास त्याबाबतची 
प्रमाणपत्रे, शारीरिक अपंगत्व असल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे इत्यादी सर्व मूळ 
प्रमाणपत्रेही अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अर्हतेनुसार आहेत किंवा कसे? हे नियुक्‍ती 
MRSA उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती करतानाच प्रथम तपासून पहावीत. तसेच, 
सर्व प्रमाणपत्रे आवश्‍यकतेनुसार संबंधित प्राधिकाऱ्याकडून तपासून घेण्यात यावीत. 
आयोगाला केलेल्या अर्जातील दाव्याच्या तपासणीसाठी आवश्‍यक व योग्य ती प्रमाणपत्रे 
उमेदवार नियुक्‍ती MGM सादर करु शकला नाही तर, उमेदवाराची नियुक्‍ती 
करण्यात येणार नाही व उमेदवाराची शिफारस आपोआप रद्द समजण्यात येईल. 


(४॥ महिलांच्या आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या महिला उमेदवारांकडून 
महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:८२/२००१/मसेआ- 
२०००/प्र.क्र.४१५/का.२, दिनांक २५.५.२००१ व शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण- 
२०१७/प्र.क्र.१९१/१७/का.२, दि.१५.१२.२०१७ नुसार शासनाने प्रस्तावित केलेले उन्नत 
व प्रगत गटात (क्रिमिलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १ एप्रिल, २०१६ किंवा तद्‌नंतरच्या 
दिनांकाचे प्रमाणपत्र संचालक, महिला व बाल कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
यांचेकडून तपासून घेण्यात येईल व त्यामधील सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


(५ खेळाडूंसाठी राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या 
उमेदवारांची शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक ०१.०७.२०१६ आणि 
त्यास अनुसरुन प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन 
शुध्दिपत्रक क्रमांक : राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १८.०८.२०१६ व 
तद्नंतर शासनाने या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेश्ञांमधील सूचनांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी-१५१८/प्र.क्र.१५६/१४-अ 


(६ अपंगांसाठी राखीव पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत सामाजिक 
न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या खाली नमूद करण्यात आलेल्या शासन 
निर्णय/परिपत्रकांमधील सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी :- 

(अ) झासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र-२००९/प्र.क्र.९/सुधार-३, दिनांक ३.८.२०१० 

(ब) शासन परिपत्रक क्रमांक:अपंग २००९/प्र.क्र.१३३/सुधार-३, दिनांक १४.१.२०११ 

(क) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.अप्रकि-२०१२/ प्र.क्र.२९७/ 
आरोग्य-६, दिनांक ०६.१०.२०१२ 


(७ ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील पदावर शिफारस करण्यात आली 
असेल त्या उमेदवारांबाबत सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : सीबीसी-१०/२००४/प्र.क्र.५७०/मावक-५, दिनांक १६.५.२००७ 
मधील सूचनेनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


(८) मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांच्याबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 
व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : बीसीसी-२०१२/प्र.क्र.३३२/१२/१६-ब, दिनांक 
१८.५.२०१३ मध्ये नमूद सूचनांनुसार नियुक्‍ती wort कार्यवाही करणे अपेक्षित 
असून, मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस 
करण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक १२.१२.२०११ मधील तरतूदीनुसार 
जात वैधता प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती 
करण्यात यावी. सदरहू उमेदवाराकडे जात पडताळणी समितीकडून प्राप्त करुन घेतलेले 
जाती वैधता प्रमाणपत्र असल्यास त्याने नियुक्तीसाठी हजर होताना ते सादर करावे. 
नसल्यास त्याने जाती प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आवशयक असलेली सर्व 
कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यास तात्काळ उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. 

नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्याने विनाविलंब सदर कागदपत्रे संबंधित जाती प्रमाणपत्र 
पडताळणी समितीकडे पाठवावी. याशिवाय संबंधित उमेदवाराने देखील स्वतंत्रपणे जात 
पडताळणी समितीकडे त्याच्याकडे असलेले कागदपत्रे/पुरावे सादर करुन पाठपुरावा 
करावा. याप्रमाणे नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत जात 
पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित 
उमेदवाराची राहील. या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकल्यास 
सदर उमेदवाराची पूर्वसूचना न देता सेवा समाप्त करण्याची कार्यवाही नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्यांनी करावी. त्यासाठी नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न 
केलेल्या उमेदवारांचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा व नियुक्‍ती आदेशापासून ६ महिन्यांच्या 
आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकणाऱ्या उमेदवाराच्या बाबतीत तातडीने सेवा 
समाप्तीची कार्यवाही करावी. तसेच, शिफारस करण्यात आलेल्या सर्व उमेदवारांचे जाती 
दावे (जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र) संचालक, समाजकल्याण संचालनालय, 
पुणे यांच्याकडून व जमातीचे दावे (जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र) आयुक्‍त, 


a 


आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून ते संबंधित समितीकडून निर्गमित 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी-१५१८/प्र.क्र.१५६/१४-अ 


करण्यात आल्याची खातरजमा करुन घेण्याची कार्यवाही देखील नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी 
करावी. 


(९ उमेदवारांचे गोपनीय अहवाल न तपासता त्यांचे नियतवाटप केले असल्याने उमेदवार 
शासकीय कर्मचारी असल्यास त्यांचे गोपनीय अभिलेख नियुक्ती देण्यापूर्वी तपासून 
त्यानंतरच नियुक्तीबाबत संबंधित विभागाने/कार्यालयाने निर्णय घ्यावा. 


(१०0 निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी/इंग्रजी) या पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्‍त होणाऱ्या 
उमेदवाराकडे सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रशिक्षण 
२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९.३.२००३ मधील तरतुदीनुसार (आओ 
D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या अधिकृत C.C.C. किंवा 0 स्तर किंवा 8 किंवा ७ स्तर पैकी 
कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र किंवा (ब) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र 
शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 
यापैकी एक प्रमाणपत्र किंवा माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि) विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक 
: मातंस २०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ४.२.२०१३ व शासन समक्रमांकित पूरकपत्र 
दिनांक ८.१.२०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार आवश्‍यक संगणक अर्हता आवश्‍यक आहे. 
तथापि, नियुक्‍ती स्विकारण्याच्यावेळेस सदर प्रमाणपत्र/अर्हता उमेदवारांकडे नसल्यास 
नियुक्‍ती स्विकारल्यापासून दोन वर्षाच्या आत उमेदवाराने उपरोक्‍त शासन निर्णयातील 
नमूद संस्थेचे संगणक ज्ञानाच्या BETA प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. या 
विहित कालावधीत उमेदवाराने सदर प्रमाणपत्र सादर न केल्यास उमेदवाराच्या सेवा 
समाप्त करण्यात येतील ही बाब उमेदवाराच्या नियुक्‍ती आदेशात स्पष्टपणे नमूद 
करण्यात यावी. 


(११ निम्नश्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी) या पदावर नियुक्‍त होणा-या उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन 
/ मराठी टंकलेखन परिक्षा सक्तीची करण्याबाबत) नियमावली १२९१ मधील नियम ३ व 
४ नुसार तसेच दि.२४.३.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार एतदर्थ मंडळाची 
मराठी लघुलेखनाची ८० शब्द प्रति मिनिट गतीची व मराठी टंकलेखनाची प्रति मिनिट 
३० शब्द प्रति मिनिट गतीची परीक्षा, शासन सेवेत प्रविष्ट झाल्याच्या दिनांकापासून 
ज्यांनी प्रथम भाषा मराठी (उच्चस्तर) विषय घेऊन माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण केली 
आहे अशा इंग्रजी लघुलेखकांनी चार वर्षाच्या आत व प्रथम भाषा म्हणून मराठी (उच्चस्तर) 
विषय न घेता माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण झालेल्या इंग्रजी लघुळेखकांनी चार 
वर्षांच्या आत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील, ही बाबही उमेदवारांच्या नियुक्‍ती आदेशात 
स्पष्ट करावी. तसेच हिदी व मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती 
व्यक्‍ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली 
नसेल तर, ती परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. 


(१२) उमेदवारांना साक्षांकन नमुने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पाठविण्यात आले आहेत. 
सदर साक्षांकन नमुना पूर्णपणे भरुन उमेदवाराने त्याचे नियतवाटप करण्यात आलेल्या 
विभागात हजर होताना तो सादर करावा. हजर झालेल्या उमेदवारांकडून साक्षांकन 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी-१५१८/प्र.क्र.१५६/१४-अ 


नमुने प्राप्त करुन घेतल्यानंतर उमेदवारांच्या पूर्व-चारित्र्याची पडताळणी सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चापअ १००८/प्र.क्र.२१४/०८/१६-अ, दिनांक 
९.१.२००९ मधील तरतुदी विचारात घेऊन पोलीस विभागाकडून करुन घ्यावी व अहवाल 
प्रतिकूल असल्यास, प्रस्तुत शासन निर्णयातील सूचनांनुसार संबंधित उमेदवारांच्याबाबत 
तातडीने कार्यवाही करुन तसे या विभागास अवगत करावे. “प्रस्तुत उमेदवारांची 
नियुक्ती त्यांच्या पूर्व-चारित्र्याची पडताळणी करण्यापूर्वी करण्यात येणार असल्यामुळे 
त्यांची नियुक्‍ती पुढील आदेशा होईपर्यंत करण्यात आली आहे व सेवासमाप्ती पूर्वसूचना न 
देता करण्यात येईल.”असा स्पष्ट उल्लेख उमेदवारांच्या नियुक्तीच्या आदेशात करण्यात 
यावा. उमेदवाराच्या चारित्र्य पडताळणी संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन 
परिपत्रक क्रमांक:चापअ १०१२/प्र.क्र.६३/१६-अ, दिनांक २६.८.२०१४ मधील 
सूचनादेखील विचारात घेण्यात याव्यात. 


(१३) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचे 
उन्नत व प्रगत गटात (क्रिमिळेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१६ ते ३१.३.२०१७या 
वित्तीय वर्षातील प्रमाणपत्र सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.१५/मावक-५, दिनांक ३०.६.२००६ 
अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार तपासण्यात यावे. तसेच, यासंदर्भात सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : सीबीसी-१०/२००८/ प्र.क्र.६९७/ 
विजाभज-१, दिनांक २४.६.२०१३ अन्वये विहित केलेली तरतूद विचारात घेण्यात यावी. 


(१४) निम्नश्रेणी लघुलेखकांची पदे ही मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व बृहन्मुंबईतील विविध 
कार्यालयातील असल्याचे प्रस्तुत परीक्षेच्या जाहिरातीत स्पष्ट करण्यात आले होते. 
त्यामुळे उमेदवारांची अन्य जिल्ह्यामध्ये नियुक्‍ती/बदली देण्याची विनंती मान्य केली 
जाणार नाही व या संदर्भातील अर्जाची दखल घेतली जाणार नाही.तसेच, अन्य 
विभाग/कार्यालयात पुनर्वाटप करण्याबाबतच्या विनंतीचाही विचार करण्यात येणार 
नाही. उमेदवारांनी सदर नियुक्‍ती विहीत मुदतीत स्विकारणे आवश्‍यक असून या संदर्भात 
उमेदवारांच्या मुदतवाढीच्या विनंती अर्जाची दखल घेतली जाणार नाही वा याबाबतच्या 
पत्रव्यवहाराची पोचही या विभागाकडून दिली जाणार नाही. 


(१५) मुंबईबाहेरील उमेदवारांनी त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाबतची व्यवस्था स्वत:च 
करावयाची असून त्यासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. 


(१६) अस्थायी नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाण्याकरीता लागणारा प्रवास खर्च 
उमेदवाराने स्वत:च सोसावयाचा आहे. 

(१७ उमेदवाराने नियुक्‍ती स्विकारल्यानंतर सोबत जोडलेला रुजू अहवाल या (साप्रवि-१४अ) 
कार्यासनास तात्काळ सादर करावा. 


(१८) नियुक्तीसाठी रुजू होणाऱ्या उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात यावी व त्यासोबतचे 
प्रतिवेदन कोणत्याही परिस्थितीत नियुक्‍तीनंतर तात्काळ या विभागाकडे पाठविण्यात 
यावे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी-१५१८/प्र.क्र.१५६/१४-अ 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११२८१५४४३९२५०७ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


कि DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
G a a Nn a Nn Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5Scle 
e d41ada8a72725a47b4f0, 
B h | aa) fa (0 G U fa V serialNumber=54b11b1ccbdc577d71dce3b3 13c3fefSdc2ad65 
9e360f73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2018.11.28 16:04:04 +05'30' 
(ग. भि. गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
उमेदवारासाठी सहपत्रे : 
१) रुजू अहवाल 
२) नियतवाटप केलेल्या कार्यालयांच्या पत्त्यांची यादी 


कार्यालयांसाठीसहपत्रे १) उमेदवारांच्या नावांची यादी (उमेदवारांच्या भ्रमणध्वनी व ई मेल क्रमांकासह) 

२) उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत 

3) निम्नश्रेणी लघुलेखक परीक्षा २०१७ साठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
दिलेल्या जाहिरातीची प्रत (अधिसूचना) 

४) प्रतिवेदन नमुना (उमेदवार दि.२८.१२.२०१८ पर्यंत विभाग/कार्याळयात 
नियुक्तीसाठी हजर न झाल्यास त्या उमेदवाराच्या आवेदनपत्राच्या 
संगणकीय व ओळखपत्राच्या प्रतीसह कोणत्याही परिस्थितीत 
दि.३१.१२.२०१८ पर्यंत या विभागास पाठविण्यात यावा) 


प्रत -: 


-0 


अवर सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 

नियुक्ती प्राधिकारी, संबंधित बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालय, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 

सर्व संबंधित उमेदवार, यांना रुजू अहवालाचा नमुना प्रतीसह (ई मेल द्वारे). 

संग्रहार्थ (साप्रवि/१४-ओ). 


८ 9८ ४०. ट£ 32 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


सरळसेवा निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) परीक्षा 2017 मधून मंत्रालयीन विभाग व बृहन्मुंबईतील राज्य शासकीय कार्यालयात करावयाचे नियतवाटप 


शासन ज्ञापन क्र.एएससी-1518/प्र.क्र.156/14-अ, दिनांक 28 नोव्हेंबर, 2018 सोबतचे विवरणपत्र-अ 
निम्नश्रेणी लघलेखक मराठी (नियतवाटप) 


उमेदवाराचे नांव शिफारस प्रवर्ग नियतवाटप केलेला विभाग/का्यालय 
क्रमांक 


Tarra | 
काक 
a 
a [4 
aa eel 
fie 
NTO आदिवासी विकास arr मत्तय | 

asia Rares कर्यालय चर्चगेट | 
zi 
a महाराष्ट्र राज्य मराठा विर 
ळू 
z2_[__24__ [CHAUDHARTHARESHKESHAV [ST 


शासन ज्ञापन क्र.एएससी-1518/प्र.क्र.156/14-अ, दिनांक 28 नोव्हेंबर, 2018 सोबतचे विवरणपत्र-अ 
निम्नश्रेणी लघलेखक इंग्रजी (नियतवाटप) 
| अ.क्र. | नियतवाटप केलेलला विभाग/ कार्यालय 
विक्रीकर आयुक्‍त कार्यालय,माझगांव,मुंबई 
तिक्रीकर आयुक्‍त कायालय,माजञनाव, मुन 
Pe Ts | तिक्रीकर आयुक्‍त कायालय,माजञगाव,मुंब्ई 
रचा कळ ता विभागीय सहनिबंधक कार्यालय.मुब् 


| 9 | 9 [PATIL SUPRIYA VAWNATH Open Female |OPEN-Female-3 |सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मत्रालय 
RANDHAVE MADHURI JAGANNATH OBC Female |OBC-General-1 ।विक्रीकर आयुक्‍त कार्यालय,माझगांव,,मुंबई 
PAWAR AWOL NAMDEO OPEN Generals 
12 HAIKH SUMAYYA MASDOD Open Female [{OPEN-Female-4 ।महसूल व वन विभाग,मंत्रालय 
13 14 CHAVHAN KUSH RAJU DT(A) DT-A-General-1 व कामगार न्यायालय 
KHORE RENUKA JANARDHAN OBC Female [OPEN-General-6 ।|विक्रीकर आयकत य,माझगाव,,मु 
MORE SUMEDH SIDDHARTH SC OPEN-General-7 |कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय 


MESHRAM UMASHANKAR MAHADEO OBC-General-2  |fafel a ara विभाग,मत्रालय 
17 CHANDEKAR RAVINDRA VILASRAO OBC-General-3 ।विक्रीकर आयुक्‍त कायोलय,माझगाव,,मुब 
WAGH SAMEER LAXMAN SC-General-1 गृहनिर्माण विभाग,मत्रालय 


CHOUGALE DASHRATH MARUTI Open PH PH Locomotor सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय 


उमेदवाराचा रूजू अहवाल 
नियुक्ती दिलेल्या उमेदवाराने त्यास नियुक्ती दिलेल्या कार्यालयात रूजू झाल्याबाबतचा अहवाल 
दिनांक- 


उमेदवाराचे नाव व भ्रमणध्वनी क्रमांक - 
उमेदवाराची जन्म तारीख- 
उमेदवाराची शैक्षणिक अर्हता- 
उमेदवाराचा गुणवत्ता क्रमांक- 
उमेदवाराचा स्वतःचा मूळ प्रवर्ग- 


प्रति, 

अवर सचिव (कार्यासन १४ओ) 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४००० ३२ 


महोदय, 

मी खाली सही करणार श्री/ श्रीमती/कु. 
- नमूद करतो / करते की , आपले पत्र क्रमांक एएससी १५१८/प्र.क्र. १५६/१४ अ ,दिनांक २८.११.२०१८ 
रोजीचे पत्र मला मिळाले. त्यानुसार मी या कार्यालयात 
निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी/ इंग्रजी) या पदावर दिनांक रोजी रूजू झालो / झाले. हे 
आपणांस माहितीसाठी व उचित कार्यवाहीसाठी कळविण्यात येत आहे. 


उमेदवारास नियुक्ती दिलेल्या कार्यालयाचा पत्ता* (खालील तळटीप पहावी) 


आपला/ आपली, 


( ) 
उमेदवाराची सही व नाव 


* तळटीप :- उमेदवाराने नियुक्‍ती दिलेल्या विभाग / कार्यालयात रूजू झाल्यानंतर वरील पत्र तात्काळ या विभागास 
सादर करावे अन्यथा त्यांना दिलेली नियुक्ती त्यांनी स्विकारली नाही असे समजून योग्य ती पुढील कार्यवाही केली 
जाईल याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


अ.क्र. मंत्रालयीन विभागांची यादी (निम्नश्रेणी लघुलेखक मराठी/इंग्रजी) 

१ । अवर सचिव (आस्थापना), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दालन क्र.१२० (विस्तार), WEST मजला, 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३७२१ 

२ | अवर सचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग, ४ था मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत , मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 

३ | अवर सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, दालन क्र.५५३ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३९१२ 

४ | अवर सचिव (आस्थापना), शालेय शिक्षण व Pret विभाग विभाग, दालन क्र.४४० (विस्तार), ४था 
मजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र. 
२२७२९२३१६१ 

५ । अवर सचिव (आस्थापना), गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२०२५०८८/२२७९३८५८ 

६ | अवर सचिव (आस्थापना), आदिवासी विकास विभाग, दालन क्र.१३४ (विस्तार), पहिला मजला, 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०३१ 

७ । अवर सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, दालन क्र.२६० (विस्तार ), मंत्रालय, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३८४७ 

८ | अवर सचिव (आस्थापना), वित्त विभाग, दालन क्र.३१९ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२८२६८११ 

९ | अवर सचिव (आस्थापन), कृषि व पदुम विभाग, दालन क्र.५२२ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६९०/२२७९३५२० 

१० | अवर सचिव (आस्थापना), नगर विकास विभाग, ४ था मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 

१९ | अवर सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग, दालन क्र.६९८ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९४११७ 

१२ | अवर सचिव (आस्थापन), विधी व न्याय विभाग, पाचवा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६१० 

१३ । अवर सचिव (आस्थापना), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय 
संकुल, ७ वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई Yoo ००१. 

१४ । अवर सचिव (आस्थापन), गृहनिर्माण विभाग, ३ रा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 

१५ | अवर सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग, पहिला मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र. 

१६ | अवर सचिव (आस्थापना), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, दालन क्र.३१७ (विस्तार), मंत्रालय, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६४२ 


बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालय नियतवाटप (निम्नश्रेणी लघुलेखक-मराठी/इंग्रजी) 
aa आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, प्रशासकीय इमारत, अब्दुल गफारखान 
मार्ग, वरळी सी फेस , वरळी , मुबंई ४०००१८ 
संचालक,आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, आरोग्य भवन,सेंट जार्जस 


रुग्णालय आवार, मुंबई-४००००१. 


उद्योग उपसंचालक(आस्थापना), 
उद्योग संचालनालय, नविन प्रशासन भवन, 


नियंत्रक, 

शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांचे कार्यालय, 
रॉयल इन्शुरन्स इमारत, ५ वा मजला, १४, ज.टा.मार्ग, 
चर्चर्गेट, मुंबई - ४०० ०२०. 


संचालक, पुराभिलेख सचालनालय,महाराष्ट्र शासन, 

१५६, एलफिन्स्टन महाविद्यालय इमारत, महात्मा गांधी रोड, मुंबई - Yoo ०३२. 
पोलीस आयुक्‍त, पोलीस आयुक्त बृहन्मुबंई यांचे कार्यालय , लोकमान्य टिळक 
मार्ग, मुंबई-४००००१. 

पोलिस शल्यचिकित्सक मुंबई, पोळीस शल्यचिकित्सक मुंबई यांचे कार्यालय, 
जे.जे. हावविच्छेदन केंद्र, भायखळा, मुंबई ४००००८ 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विशवकोड निर्मिती मंडळ, 

रविंद्र नाटयमंदिर, दुसरा मजला, सयानी मार्ग, 

प्रभादेवी, मुंबई-४०० ०२५ 

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,नागरी संरक्षण व होमगार्ड, 

महासमादेशक होमगार्ड यांचे कार्यालय, होमगार्ड मुख्यालय, 

जुने सचिवालय विस्तारगृह,३ रा मजला, महात्मा गांधी मार्ग, 

मुंबई ४०० ०३२ 

सहायक संचालक(आस्थापना), 

माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, 

१७ वा मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 


संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, कुटीर 
क्र.६, फ्रि प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईन्ट, मनोरा आमदार निवासाजवळ , मुंबई- 
४०० ०२१. 


प्रभारी प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई, 

प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, शासकीय वसाहत, वांद्रे (Fd), Fag - Yoo ०५१. 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र गलिच्छ वस्ती (सुधार निर्मूलन व पुनर्वसन) न्यायाधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, बांद्रा (Fd), मुंबई Yoo ०५१ 


मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, तिसरा मजला, 
मेकर टॉवर, ई-विंग, जागतिक व्यापारी केंद्राजवळ, कफ परेड, मुंबई - ४०० 


००५ 


विशेष विक्रीकर आयुक्‍त, विशेष विक्रीकर आयुक्तांचे कार्यालय, 
विक्रीकर भवन, ३ रा मजला, "एच" विंग, बळवंतसिंग दोधी मार्ग, महाराणा प्रताप 
चौक, माझगांव, मुंबई-४०० ०१०. 


मुंबई विभाग मुंबई यांचे कार्यालय, सहावा मजला, मल्होत्रा हाऊस, जीपीओ समोर, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 

आस्थापना अधिकारी,सरकारी वकीलांचे कार्यालय, 

उच्च न्यायालय (मूळ शाखा),मुंबई ४०० ०३२ 


STATS Tee ल्न २०७८५४० ३ 
Maharashtra Public Service Cormmission 
7 कार्यालय : द, ७व ८ ता मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इसारत, nal कव ani, कुपरेज, मुंबई ४७००२१ दुस्थ्वनी - २ व फॅक्स : २२८८०वश्ड 


फोर्ड कार्यालय . सेक ऑफ इंडिया इमारत, ३ <r nner, फोर्ट, मुंबई ७००0०4 gerasl] :२२६७०२५१०७/१७८/२७८.. २२१०१०२२०१, फॅक्स : २२६७३५१७ 


fey -- see mpsc@amaharashtra.gov.in aang - wes pss devin, https: Mmahamn pose. mahaocniine.gov.in 


निम्न श्रेणी लछघळलेखक (मराठी) गट - ब (अराजपत्रित) 
सामान्य प्रशासन वभाग 
धारिका क्रमांक : ९१(४)/७२८०/पंधरा 
जाहिरात क्रमाक : ०७/२९०९८ 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत निम्न श्रेणी लघुलेखक (मराठी ) गट - ब 


ह: 


( अराजपत्रित) या पदाच्या २२ जागांसाठी ऑनलाईन पध्दतोने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पदासाठी खालील अटी व 
BSAA पूतता करणारे उमेदवार अज करु शकतात. 
@ ९ उपलब्ध पदसंख्या :- २२ 
अ) भंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील निम्न श्रेणी लघुलेखक (मराठी) - ९१२ पदे 


Tam. | भ.ज. भ.ज. म.ज. leans, इ.मा.व | एकूण 5 , अमागास | एकूण | | 'एकूण 


(ड) | । मागासवगीय पदे 
SE न्न i a ys): o == 
i | oe Vr | Ww 


/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे 
2 iP ae च क 


बल (३०%) -- eae a re Ba ee oe ह 

प कक यन्य चाचा 
ब)खेळाडू(५%) | क. ee ee ल शी रक 
बिळे « उपलब्ध असल्या डा हिलांसाटी आरक्षित) 


शासकोय कार्यालयातील निम्न seh लघुलेखक (मराठी) - Yo पदे 


। जात प्रवर्ग (eae el Tara Pat जा. | भज. भज. wa fame! sara’ एकून | अमागास [eet एकूण 
| | | 3 
। (अ (ब) | (क) (क) ड) | | | | कय | | पदे | 
i ot a १० | 


२ | -- a -- | र po O59 
वयात eae ! at | 


— : i | Feo 
& क्त जागांचे प्रवर्गनहाय सामाजिक/सनांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालोलप्रसाणे ae 
(मिवगापारा , १. च्या | one en eee ane ae | eas ieee ae tek. hee टी | 


; 2 cee 


| 
Raut Se oe oe ae ee oT | 
sees ee a eee | कलर एकी या | 
ae ee ge ee ee 
(* उपलब्ध असल्यास महिलांसाठी आरराक्षत) 
२.९ वर नमृद केलेल्या पदसंख्येत ब आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबधित भागाच्या सुचनेनुसार बदल होण्याची शक्‍यता आहे शक्‍यता आहे 


२.२ सामान्य प्रशासन विभागाने कळविल्यानुसार मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट याचिका क्र 
२०५३/२०१४ श्री संजिव शकला विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर संलग्न याचिका प्रकरणी होणा-या अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून मागासवर्गीयांच्या आरक्षित पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. 

२.३ सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. कअस - १३१५/ प्रक्र.१२०/९४ - ब, दिनांक १६ एप्रिल, २०१६ च्या 
अनुषंगाने (अ) अंधत्व/क्षीणदृष्टी (Blindness/Low Vision) ब) चलनवलन foes विकलांगता किंवा मेंदुचा 
अर्धांगवायू (locomotor disability or cerebral palsy) VETS विकलांग असलेले उमेदवार प्रस्तुत पदासाठा अज 


करण्यासाठी पात्र आहेत. तथापि विकलांग वर्गवारीसाठी पद आरक्षित 


oye पद आंतरपरवितनीय असुन आरक्षित पदावर 


योग्य उमेदवार उपलब्ध स झाल्यास शासनाच्या अः TT ERT थारणानसार संदर पदासाठा वजा अ), भ.ज 


(ब), भ.ज. (ड) या पैका उपलब्ध STGHTETT उसंदवाराचा AUT आधाराल विचार करण्यात Beer 


२.५ महिला आरक्षण ब त्या संद तोल नॉन GREP NCL) तसेच मागासवगीय आरक्षण a STS 'दर्भातील नॉन 


~ 


शतीडाबत उमेदवारांनी आयोगाच्या संकेतस्थळावरील 


क्रिमीलेयर (NCL) प्रमाणपत्राचा नमुना आणि इत 


"सरळसेवा भरती " विभागातील "उमेदवारांना सर्वसाधारण सुचनांचे" काळजीपुर्वक अबलोकन करुनच त्याचे अनुपालन 
कराबे. 
टीप -- मंत्रालयीन wrestle विभागातील त arses शासकीय कार्यालयातील सर्व पदांसाठी एकत्रित 


= 2 


शिफारस aden शासनास उभेदवारांच्या शिफारणशो करण्यात येतील 
३. वेतनश्रेणी : पे बँग्ड रु. ९३००-३४८००/-, ग्रेड पे म. ह२००/- अधिक इतर भते . 
४. पात्रता विषयक अटी 

४.१ उमेदवार भारतीय नागरोव, असावा 


CI OTH arte 


४.२ उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा ASRS असणे 23 

४.६ बय -- दिनांक ९ शे, २०९८ रोजा ९८ उष ५. असावे. तसेच असागास उमेदवारांकरीता ३८ वषापेक्षा ब 
FAAS! ४२ उपेक्षा रास्त यसांचे 

४.४ शासन सेवेत पुर्णजे; त असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत कमाल बयो ७ वर्षापर्यंत शिथिल 


करण्यात येईल. Sy AIRS away उमेदवारांचे ब्यामर्यादेतील सवलती ऐवजी, शासन 


कर्मचारी म्हणन ५ वर्षा _ at 
चारी म्हणून ५२ ची एकच Geen उण्लत्थ राहेल. 


- २०५१ ceo 4 aan sf 
Maal प्रमाणपत्र परीक्षा तत्तीण 


i) 
2 
4 
Fs 
a, 
न 
ay 
Sed 
at 


४.५ शेक्षणिक अहता - अ 


नयजेखनाची शती too शब्द प्रती मिनोट ब मराठी टंकलेखनाची गती 


४.६ संगणक हाताळणी । वापराबाबतचे साय आवरमक (महारष्ट्र राज्य उच्च ज तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबइ 


ay 


यांची MS-Cit Wig iSar DOE. A Cc. रोसायरीच्या अधिकत "c.c.c.” किंवा "0" किंवा "a 


PE UAPT GT धारण करणे आवश्यक.) 


कवा "8" That "C 


या घेण्यात येणार आहे. 


५. प्रस्तुत पदासाठी खालील तोन ST संदर भरल 


९) वस्तुनिष्ठ स्वरुपाची 
२) लघुलेखन-टंकलेखन 
३) मुलाखत - २-५ गूण 
७५.९ चाळणो परीक्षा केवळ मुलाखतीसाठी उमदवारांची संख्या मर्यादित करण्यासाठी घेण्यात येत असल्यामुळे त्या 


क 
vy १ क का fa २ me 


bi n 
ey owe णा 0१: 


परीक्षेचे गुण अंतिम निकालासाठी विचारात घेण्यात येणार नाहीत, चाळणी परीक्षा घेण्यात येणार असल्यामुळे 


जाहिरातीतील विहिल रळ अडला शिणिन केळी जाणार नाही. संदर परीक्षेची तारीख यथावकाश प्रसिध्द करण्यात 


येईल. रादर परीक्षेचा अभ्यासक्रम, परण्या साजना, परीक्षेचे माध्यय ब इतर बाबो आयोगाच्या वेब साईटवर 


पहाव्यात. 
०५.२ मुलाखतीसाठी बोलविलेल्या उमेदवारांची मुलाखतोपूर्बी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात वा 
अन्यत्र लघुलेखनाची-टंकलेखनाची प्रत्यक्ष चाचणी घेण्यात येईल. उमेदवारांनी लघुलेखन घेतल्यावर त्यांना ते 
संगणकावर टंकलिखीत करुन द्यावे लागेल. लघुलेखन-टंकलेखन चाचणी ७५ गुणांची राहील. मुलाखतीस पात्र 
ठरण्यासाठी उमेदवारांना लघुलेखन-टंकलेखन चाचणीमध्ये किमान ३१ गुण प्राप्त करणे आवश्यक आहे. ३१ 
गुणांपेक्षा कमी गुण प्राप्त झालेल्या उमेदवारांची मुलाखत घेतली जाणार नाही 
५.३ लघुलेखन-टंकलेखन चाचणीत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची २५ गुणांची मुलाखत घेण्यात येईल. मुलाखतीपूर्वी 
घेण्यात येणा-या लघुलेखन-टंकलेखन चाचणीचे ७५ गुण ब मुलाखतीचे २५ गुण अशा एकूण १०० गुणांपैको 
किमान ४९ गुण प्राप्त करणा-या उमेदवारांचाच फक्त शिफारशीसाठी विचार करण्यात येईल 
५.४ लघुलेखन-टंकलेखन चाचणीचे व मुलाखतीचे गुण अशा एकुण १०० गुणांपैकी प्राप्त गुणांच्या आधारे प्रस्तुत 
पदाची गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल व वर्गवारी निहाय उपलब्ध पदे व गुणबत्ता या आधारे उमेदवारांची 
शासनास शिफारस करण्यात येईल. 

६. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्व निवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल. 


७. कर्तव्ये ब जबाबदाऱ्या - प्रस्तुत पदाच्या कतंब्ये ब जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या 
www.mpse.ov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 
८. शुल्क : - 
८.९. अमागास उमेदवारांकरिता - रु. ३७४/-, मागासवर्गीय उमेदवारांकरिता - रु. २७४/- 
6.2 ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी वयोमर्यादा किंबा पात्रतेच्या कोणत्याही निकषांमध्ये सबलत किंबा सूट याचा 
फायदा घेतला आहे, अशा उमेदवारांची अमागास सर्वसाधारण वर्गवारीच्या पदावर शिफारस करण्यात येणार नाही. 
९. अर्ज करण्याची पध्दत - 
९.९ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतोल. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज 
स्वीकारण्यात येणार नाहीत. 
९.२ पात्र उमेदवारांना वेब-बेस्ड (Web-based) ऑन AEA अज heps://mahampse.mahaonline.gov.in या 
वेबसाईटद्वारे दिनांक २५ जानेवारी, २०९८ ते विनांक ey फेब्रवारी, ९२०९८ या कालावधीत सादर करणे 
आवश्यक राहील. 
९.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना STEP AT hitps://.mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच 
४४४७. mpse.gov.in या सकतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
yw विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परोक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार 


नाही. नाही. : 


९.५ आयोगाने निश्‍चित केलेले परीक्षा शल्क खालील पद्धतीने भरता येईल :- 
(९) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे (२) नेटबँकिंग (३) डेबीट काड (४) क्रेडिट कार्ड (५) संग्राम केंद्र/ 
सोएफसी (नागरीक सेवा केंद्र) 
९.६ hitps://anahampse.mahaoniine.gov.in येथे संग्राम केंद्र (ग्रामपंचायतमध्ये) आणि सीएफसी ची सूची 
उपलब्ध आहे 
९.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नभूद केलेल्या पद्धतोंचा अवलंब करावा :- 
(९) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरोल * माझे खाते " या लिक वर क्लिक करावे. 
(२) “माझे खाते " या लिक वर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / 
न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. ज्या पदासमोर Unpaid * असे लिहिलेले असेल, त्या ठिकाणी ‘Pay 
Now’ अशी लिंक उपलब्ध असेल. 
(३) “Pay Now? या लिक वर क्लिक केल्यानंतर 3 पर्याय उपलब्ध होतील. 
(2) ऑनलाईन पेमेंट (२) नागरी सुविधा केंद (३)चलनाडार 


ae 


(४) उमेदवार क्रेडिट काड, डेबिट साडे अथवा येटबँकिगच्या सहाव्याने ऑनलाईन पेमेंट करु शकतील. 

(५) नागरी सुडिधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र 
अथवा संग्राम BAT जाऊन शुल्काचा मरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अज सादर करण्याच्या 
अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील 


(६) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा ययास निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट 
बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, बेकेच्या ogee वेळेत शल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 

- बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर 
ay दिवशी अर्ज सादर करणा-या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या 


(७) ज्या उयेदतारांना भारतीय zy 
केल्याच्या At दान तासानतर अथवा ३ 


दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन सक भरणे आवश्यक आहे. 
go, चाळणी Waa प्रवेश प्रमाणपत्र संदर परळच्या अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांका नंतर a परीक्षेपूर्वी ७ दिवस 
अगोदर उमेदवारास त्याच्या प्रोफाईलव्दारे उपलज्ध करून देण्यात येईल. त्याची प्रत उमदेवाराने चाळणी परीक्षेपर्षी डाऊनलोड 


करुन घेणे ब चाळणी परीक्षेच्या वेळी सादर करणे BV आ? 

११. चाळणी परीक्षेच्या वेळी उयेदवाराने परवश प्रमाणपञ आणणे wae आहे. त्याशिवाय चाळणी परीक्षेस प्रवेश दिला 
जाणार नाही. 

१२. समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-३ 

१०९२/प्र.क्र.२६/९२/९६-अ दिनांक 2B ऑगस्ट cole आणि Weta शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित 

केलेल्या आदेशानुसार कार्यजाही करण्यात येईल. 

१३. मुलाखतीसाठी akan ठरलेल्या wearin, गलाखतीचे वेळी सर्व मुळ प्रमाणपत्रे सादर करणे 

बंधनकारक आहे. सदर मूळ प्रसाणपजे पलाखतीच्या det caret न केल्यास अथवा ती aba नसल्यास मुलाखत 

घेण्याचे TNS जाईल खची उभेढवारांनी नोड sash, 

१४. आयोगाच्या कारवायांत, परीक्षा कश्षाल, thar केंद्राच्या परिसरात तसेच मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल 

फोन अथवा इतर Hine wae उलेक्टा निक fear संपर्क साधने आणण्यास, बाळगण्यास वा वापरण्यास 

सक्त मनाई आहे. 

१५. विदित पध्दतोने अज सादर करन ओंनलाईन शुल्क भरण्याचो, तसेच स्टेट बँकेमध्ये परीक्षा शुल्क 

भरण्याकरिता चलनाची एल तेण्याची 2 fever oy फेब्रुवारी, २०९८ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे 

आवश्यक आहे. त्यानंतर संदर दबालिक बंद हाळ. 

१६. चलनादारे परीक्षशल्क ores आल्यास भारतीय we बेकेमध्ये freee ९५ फेब्रवारी, २०९८ पर्यंत बँकेच्या 

कार्यालयीन वेळेत भरणे secre अ नाकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास Ser भानळे जाणार साही, 

तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार दाही 

ठिकाण :- मुंबई राजन बा. खोत 

दिनांक :- २५/०१/२०१८ SaaS, पहाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग 


2 125 88 
& Commission 


PES 0. 15. 

Maharashtra Pui 

व्यि कार्यालय : ४. ७ व ८ वा मजल्या, कुपरेज टेलिपोन निगम इनारत, स 
फोड कार्यालिच . Was ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा माळा, wrt मर 


Seg ust, ator, ded ७०००२१ वुरर्वची - = ae oo फॅक्स : 22ccoyer 
६७०११७/१५८/२११८..२२१०१२२२, Hey : २२६७३५१७ 


७०००७१ दुरध्वनी : 


ई-मेल ~ sec mpsc@imaherashtra.gov.in isp साईट 008१803198) 90718 htips /nahampsc.mahaonline govin 


निम्नश्रेणी लघळलेखक (इंग्रजी) गट - ब (अराजपत्रित) 


सामान्य घा सन (चवभाग 
धारिका क्रमांक : १९(०)/७२५४९.५)/पंधरा 

जाहिरात कमांक : ०८/२०१८ 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत fret set लघुळेखक (इंग्रजी) गट - ब 
(अराजपत्रित) या पदाच्या २२ जागांसाठी ऑनलाइन पध्दतीने अजे मागविण्यात येत आहेत. या पदासाठी खालील अटी व 

अर्हतांची पूर्तता करणारे उमेदवार अर्ज करु शकतात 
२. उपलब्ध पदसंख्या :- २२ 
अ) मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील लवलेखक (निम्न श्रेणी) (इंग्रजो) - ८ पदे 


| ae कान = po चया oie कम ककल pS ae BY म्हण 5 Od ळक 
: | fam | भ.ज. भ.ज. भ.ज... WHT 
| जात प्रवर्ग । अज | ns कड वि.मा.प्र.इ.मा.व S® 
i i \ } { ¢ : FE AMS | | 
ana : EET a 28 | 
| es | i i रै | & 
ae oon cs eel 
मांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालोल आहे. 


— i ay ee a cee ne ene sarees ee 
al 8 =e 2 320. Nicely 8000000000. [९१९ | ३ 
os ch a a 
erent a ree piece a3 po be | | a | 
Js ० > pat elect Oe ee oe a a a 
ब)खेळाडू(५%) । -- ae Ame | -- ‘i a वि a 


nc ire ee chee teers 


(* उपलब्ध असल्यास महिलांसाठी STATA) ee te ee 


ब) बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयातील लघुलेखक (निम्न श्रेणी) (इंग्रजी) - ९४ पदे 


ot lem ang | em |] भ.ज, भ.ज.) भ.ज. TL) एकूण pales |. पा 
|. जात प्रवर्ग 1. ae Sacer en |, enna! इ.माव | या अमागास | 

, (अ)! (ब) | (क), & | | झागासवर्गीय = | 
(ee ee be 


: 00 cee UN aoe 


2 — ak oye oy oe शि 3 ; 9 te aha cog 
beet ee | Mase == 


RAT जागाच Weert सामा यप्रमाण आहे. 


को विकलोग @ विकलांग १ पद 


काळ. * उपलब्ध असल्यास महि 
२.९ वर नमूद केलल्या पदसंख्यत TERE शासनाच्या संबधात विभागाच्या सुचनेनुसार बदल होण्याची शक्‍यता आहे 
२.२ सामान्य प्रशासन विभागाने कळविल्यानसार शा न्यायालय, day येथे दाखल झालेल्या रिट याचिका क्र 


२०५३/२०१४ श्री संजिव शकला fase महाराष्ट्र शाशन se इतर संलग्स याचिका प्रकरणी होणा-या अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून मागासवर्गीयांच्या आरक्षित पदांना मान्यता देण्यात आलो आहे. 
२.३ सामान्य प्रशासन विभाग शासन MOR क. ETE. २३१५/ 
| अनुषगान (अ)अधत्व/क्षाणादष्टा (Blindness/Low Vision) : 
अर्धांगवायू (locomotor disability or cerebral palsy} Ya" 
करण्यासाठी पात्र आहेत. 
२.४ शासन ARMAS वि.ज 
योग्य उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास शास 
भज. (ड) या पेकी उपलब्ध वांबारोच्या उमेर 


न तापट 


तक. 
१ 


i 3 
ie 


'१४ - अ, दिनांक १६ एप्रिल, २०९६ च्या 
fq विषयक विकलांगता किंवा मेंदुचा 
वार प्रस्तुत पदासाठी अर्ज 


' आरक्षित पदावर 
पदासाठी ASKS), भ.ज.(क), 


we ia 


म क्रिशीसियर osc.) तरोच मागासवगोय आरक्षण ब त्या संदर्भातील नॉन 
घर्तीभाबत उमेदवारांनी आयोगाच्या संकेतस्थळावरोल 
" झाळजोपुर्जक अवलोकन करुनच त्याचे अनुपालन 


२.५ महिला आरक्षण ब त्या संदर्भातोः 
क्रिमोलेयर (NCL) प्रमाणपत्राचा नः i 
"सरळसेवा भरती " विभागातील "उमडवारांना was 
करावे. 

टीप -- मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील व अ 


उतर 


र 
धारण एन 


मंबई शासव्कीय कार्यालयातील सर्व पदांसाठी एकत्रित 


३. वेतनश्रेणी : पे बॅण्ड रु. ९३०० - २४८०/ 
४. पात्रता विषयक अटी 
४.९ उमेदवार भारतीय नागरीक असावा. 
४.२ उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असणे आवश्यक आहे. 
४.३ वय -- दिनांक ९ घे, २०९८ रोजी ९८ वये र्ण असावे. तसेच अमागास उमेदवारांकरीता ३८ वर्षापेक्षा व 
मागासवर्गीयांसाठी ४२ वर्षापेक्षा जास्त नसाचे. 
४.४ शासन सेवेत ws 
करण्यात येईल. तथापि शासनसेवेत 
म्हणून ५ वर्षाची एकच सवलत उपलब्ध राडाल 
४.५ शेक्षणिक अर्हता -- अ) माव्यसिक्ा शाळा प्रसाणपत्र परीक्षे उत्तीर्ण 
गती ९०८ शब्द प्रती मिनीट ब इंग्रजी टंकलेखनाची गती ४० 
पय परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र आवश्यक.) 
, (महाराष्ट्र राज्य उच्च ब तंत्र शिक्षण मंडळ. मुंबई 


रु. ४३००,- HTH इतर भत्ते. 


कायरत असलेल्या उ 


wher बाबतीत कमाल वयोमर्यादा ५ वर्षांपर्यंत शिथिल 
तील mga: र 


बो इंग्रजी लघलेवनाच 

शब्द प्रतो मिनीट + 

४.६ संगणक हाताळणी / वापराबाबतचे भान आढश 
a 


यांची MS-CIT परिक्षा किंवा D.O.F. Ac. सोसायटीच्या अधिकृत "९..." किंवा "७" किंवा "A" 


किंवा "3" किंवा "९" स्तर परिक्षा उत्तोण झाल्याचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक.) 


४.७ मंत्रालयीन प्रशासकीय विभ शासकोय कार्यालयातील निम्नश्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी) 
या पदावर नियुक्‍ती होणा-या उमेदवारांना म.ना खे. (इंग्रजी लघुलेखक ब इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या 
मराठी लघुलेखक/मराठी टंकलेखन परीक्षा Sesh करण्याबाबत) नियमावली १९९१ मधील नियम ३ व ४ नुसार 
एतदर्थ मंडळाची मराठी लघलेखनाचो ८० शब्द प्रती मिनोट व सराठी टंकलेखनाची ३० शब्द प्रती मिनीट परीक्षा. 
शासन सेवेत प्रविष्ट झाल्याच्या दिनांकापारान ४ वर्षांच्या आत see होणे आवश्यक आहे. तथापि, शासन 


अधिसूचना क्र. टंलेप २०६५/प्रक्र.१७* 2, Rete, २४/०३/२००७ मधील तरतुदीनुसार, ज्या इंग्रजी 


ठत 


लघुलेखकांनी मूळ नियुक्तीच्या बळो किवा य्यात्यितो, घासकोय सेवेत रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षाच्या 
कालावधीत मराठी लघुलेख्नाचे Co शब्द प्रला थिनोट ब मराठी उंकलेखनाचे ३० शब्द प्रती मिनोट गतोचे अथवा 


अधिक गतीचे मराठी लघलेखन व मरठी रंकलेरनाचे Te वाणिज्य प्रमाणपत्र धारण केले आहे अशा इंग्रजी 


लघुलेखकांना एतदर्थ मंडळाची ८० शब्द प्रत 'मिनोट मराठी लघुलेखनाची ब ३० शब्द प्रती मिनोट मराठी 
टंकलेखनाची परीक्षा उत्तोर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येईल 
९. प्रस्तूत पदासाठी खालील तीन टप्यांमध्ये रावर भरती फक्रया घेण्यात येणार आहे. 
१९) वस्तुनिष्ठ स्वरपाची चाळणी परीक्षा - १०० FIM 
२) लघलेखन-रकलंरखन चाच गि. ण गुणा 
३) मुलाखत - २८ गुण 
७.९ चाळणी परीक्षा केवळ मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्य मर्यादित करण्यासाठी घेण्यात येत ae 


परिक्षेचे गुण अंतिम निकालासाठी विचा त येणार नाहीत. चाळणी परीक्षा घेण्यात येणार असल्यामुळे 


जाहिरातीतील विहित मळ अहता £ 


1 यथावकाश UNTER करण्यात 


येइल. सदर परीक्षेचा अभ्यासक्रम, परोक्षा योजना, परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेब साइटवर पहाव्यात. 


५.२ मुलाखतीसाठी बॉलविलेल्या उमेदवारांची म 


अन्यत्र लघुलेखनाची-टंकलेखनाची प्रत्यक्ष चाचणी घेण्यात येड 


पूर्वी महाराष्ट्र लोळसेवा आयोगाच्या कार्यालयात वा 


शट 


उमेदवारांनी लघलेखन घेतल्यावर त्यांना ते 


संगणकावर टंकलिखोत करुन द्यावे लागेल. लघलेखन-टंकलेर्बन चाचणी ७८ गुणांची राहील. मुलाखतीस पात्र 
ठरण्यासाठी उमेदवारांना लघुलेखन-टंकलेखन चाचणीमध्ये किमान ३९ गुण प्राप्त करणे आवश्यक आहे. ३१ 
गुणांपेक्षा कमी गुण प्राप्त झालेल्या उमेदवारांची मुलाखत घेतली जाणार नाही. 

५.३ लघुलेखन-टंकलेखन चाचणीत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची २५ गुणांची मुलाखत घेण्यात येईल. मुलाखतीपूर्वी 
घेण्यात येणा-या लघुलेखन-टंकलेखन चाचणीचे ७५ गण ब मुलाखतीचे २० गुज अशा एकूण १०० गुणांपैकी 
किमान ४९ गुण प्राप्त करणा-या उमेदवारांचाच फक्त शिफारशोसाठी विचार करण्यात येईल. 


५.४ लघुलखन-टकलखन चाचणांच ब मुलाखताच गुण अला एकण ९० 


पदाचा गुणवत्ता यादी तयार करण्यात Tea 


शासनास शिफारस करण्यात येईल 


६. जे उमेदवार चकीची माहिती सादर करतील weer ay = 


७. Hay ब जबाबदाऱ्या - प्रस्तत पदाच्या कत 
www.mpse.gov.in या बबसाइटदर 
८. शुल्क : - 

6.2. अमागास उमेदवारांकरिता - रु. ३७४/-, माग! 


८.२ ज्या मागासवर्गाय उमेदवारांनी जयो 


कजे क ae oO 


चयामरयादा [कद 


घेतला आहे, अशा उमेदवारांची अमागास सवसाधारण वर्गवागोच्या यर 


९. अर्ज करण्याची पध्दत -- 
९.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाई 
स्वीकारण्यात येणार नाहोत. 
९.२ पात्र उमेदवारांना वेब-बेस्ड 
वेबसाईटद्रारे दिनांक २८ 
आवश्यक राहोल 
९.३ ऑनलाईन पद्धतीने अज सादर करण्याच्या 
तसेच www mpsc.gov.in या संकतस्थळावर उपल 
९.४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्या 


नाही. 


९.७ आयोगाने निश्‍चित केलेले परीक्षा शल्क खाली 
(९) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलना 
सीएफसी (नागरोक wlan काग) 


(Web-based) 45 


दारा, 2ORk 


९.६  https://.mahaniose. mahacnlice.¢ 
उपलब्ध आहे 

९.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता see 
(2) शुल्क भरण्याकरिता 
(२) “माझे खाते” या लिक 

न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल 

अशी लिक उपलब्ध असेल 


ख्य पृष्ठा 
यर क्लिक : 


RH Tf पद + 
Sap UGG aT? 


t is 
च बगवारा 


248९ 


Te {2} fOSTORT # : as 


को प्राप्त गुणांच्या आधारे प्रस्तुत 


ta) 


eters — 


निहाय उपलब्ध पदे द गुणवत्ता या आधारे उमेदवारांची 


aA 


निवडोसाठी arora ठरविण्यात येईल. 
जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या 


“sr sews: 
~ उऊ 
TF 


रु. २७४/- 
कथांमध्ये सवलत किंबा सूट याचा फायदा 
Toe शिफारस करण्यात येणार नाही. 


at REA Ce os 


य 


इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज 


CHAT सतार 


रि 


०.॥१०॥॥७३९११॥11७.0709.॥) या 
.. या कालावधीत सादर करणे 


anahuimpsc.mahaonline.gov.in 


SE OUTCAST अन ARTS घेतला जाणार 


> a 


ट काड (८) GUA कद्र 


ध्ये) आणि सीएफसी ची सूची 


वा अवलंब करावा :- 
"या लिक वर क्लिक करावे 


स्त = 


Keel 


ik ery अ 


(3) “Pay Now” या [ets 4 


fi पदाचा यादा शुल्क भरल्याच्या / 
त्या ठिकाणी ‘Pay Now’ 


© 


इन पेमेट करु शकतील 


(४) उसेदवार उ 
प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र 


डं 


कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या 


प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या 


जाऊ होर ay 


ग्रयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सा 
या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या 


Qo, चाळणा Utes | 
अगोदर उसेदेवारास त्यांच्या RY 
करुन घेणे ब चाळणो जरा न 


‘ar fate नंतर a परीक्षेपर्बी ७ दिवस 
प्रस उभेदवाराने चाळणी परीक्षेपर्बी डाऊनलोड 


१९. चाळणी avers 
जाणार नाहे. 
QQ AAT 
VOR T MCR 2a AES 
केलेल्या आवेशानसार कायल 
१३. मुलाखती 
आहे. सदर मळ फम 
नाकारले जाईल याची 
१४. आयोगाच्या! तळ्यात 
फोन अथवा gay whe 
सव्त पनाई आहे. 
९१७ IEA 
परण्याळारता अल 
आवश्यक आहे 
९६. चलनादारे परीका 
कार्यालयीन वेळेत भः 
तसेच परीक्षा श॑ 


eo come विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-३ 
os ण तंवनेश भासनाने यासंदर्भात वेळोवळी निर्गसित 


waren wer करणे बंधनकारक 
"य नसल्यास मुलाखत घेण्याचे 


een वेळी मोबाईल 
SONTAG वा. वापरण्यास 


wo 


HAA VAT शूल्क 
१९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे 


क 
Lae 


TREY, २०९८ पर्यत बँकच्या 
बध पानळे जाणार लाही, 


ठिकाणा :- गुंबई राजन बा. खोत 
विनांक :- २५/०९/२०९८ cata, महाराष्ट्र लोऊकसेवा आयोग 


निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी/इंग्रजी) या पदावर नियतवाटप केलेल्या उमेदवारांसंबंधी मंत्राळयीन 
प्रशासकीय विभागाचे आस्थापना अधिकारी व बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयाचे नियुक्‍ती प्राधिकारी 
यांनी द्यावयाचे प्रतिवेदन 


क्रमांक: ( विभाग / कार्यालयाचे नांव व पत्ता) 
दिनांक- 


प्रति, 


अवर सचिव ( कार्यासन ९४ अ) 
सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४००० ३२ 


विषय: निम्नश्रेणी लघुलेखक परीक्षा -२०१७ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांची 
निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावर नियुक्‍ती 


संदर्भ:-पत्र क्रमांक: एएससी -१५१८/प्र.क्र. १५६/१८/१४-अ,दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१८ 


संदर्भाधीन पत्रान्वये निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी/इंग्रजी ) या पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांचे प्रतिवेदन पुढील प्रमाणे आहे:- 


(अ) नियुक्‍ती स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र. उमेदवाराचे नांव रूजू झाल्याचा दिनांक 


(ब) नियुक्ती न स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र. उमेदवाराचे ara 


बरील (अ) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर केली असून ते निम्नश्रेणी लघुलेखक 
(मराठी/इंग्रजी) पदावरील नियुक्तीसाठी आवश्यक त्या सर्व बाबी पूर्ण करीत त्यांच्या नेमणूकीबाबतचे आदेश निर्गमित 
करण्यात आले असून त्यांच्या प्रती सोबत जोडण्यात आलेल्या आहेत. तसेच विहित कालावधीत नियुक्‍ती न 
स्विकारणा-या (ब) येथे दर्शविलेल्या उमेदवाराची मूळ आवेदनपत्र या सोबत परत पाठविण्यात येत आहेत. 


सहपत्र -:बरीलप्रमाणे ( नियुक्‍ती प्राधिका-यांची सही व पदनाम ) 


